मुळगांव ता.श्रीवर्धन, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स 
पध्दतीचा बंधारा बांधणे व नौकानयन मार्गातील 
गाळ काढणे, या कामाच्या रक्कम 
रु.८६,२३,४८,६६७/- इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०९२२/प्र.क्र.१०९/बंदरे-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मे, २०२३ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि/मुळगांव 
ग्रोयान्स प्र.मा./४८१३, दिनांक ०७.११.२०२२. 


प्रस्तावना : 

मुळगांव, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड हे एक लहान गाव असून येथील स्थानिकांचा प्रमुख व्यवसाय मासेमारी 
हा आहे. गेल्या ४०-५० वर्षापासून खाडीचा संपूर्ण भाग गाळाने भरलेला असून खाडीचे मुख अरुंद होत आहे. त्यामुळे 
मासेमारी करणा-या बोटींना नौकानयन मार्गातून जाणे कठीण होत आहे. त्यामुळे मच्छिमारांना उच्चतम भरतीची 
वाट पाहावी लागते. परीणामी मच्छिमारांच्या उत्पन्नावर परीणाम होत आहे. त्यानुषंगाने स्थानिक मच्छिमारांनी सदर 
ठिकाणी लाटरोधक भिंत बांधणे व नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्याबाबत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे निवेदन 
दिले आहे. त्यानुसार मुळगांव, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स पध्दतीचा बंधारा बांधणे व नौकानयन 
मार्गातील गाळ काढण्याचे काम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 

वरील अनुषंगाने “मुळगांव, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स पध्दतीचा बंधारा बांधणे व नौकानयन 

मार्गातील गाळ काढणे” या कामाच्या रु.८६,२३,४८,६६७/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने सादर केला असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

वरील अनुषंगाने “मुळगांव, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स पध्दतीचा बंधारा बांधणे व नौकानयन 
मार्गातील गाळ काढणे” या कामाच्या रु.८६,२३,४८,६६७/- (रुपये शाहाऐंशी कोटी तेवीस लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार 
सहाशे सदूसष्ट) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ चे 
परिशिष्ट, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र. १ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) 
मधील तरतूदींचे पालन होईल याबाबत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी खात्री करावी. 
३. वरील कामावरील खर्च मागणी क्र. बी-७, ३०५१-बंदरे व दीपगृहे, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) (०८)-बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वमार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजल) विकास 
(कार्यक्रम) (Rail, Road Connectivity), (३०५१०७६८) या लेखाशिर्षाखाली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/रा.म-२, दिनांक १५.११.२०२२, 
नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११०/का.१४६१, दिनांक ०८.०५.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.११७/२०२३/व्यय-८, दिनांक १५.०५.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०९२२/प्र.क्र.१०९/बंदरे-१ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५३१११५९५४६६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


MURLIDHAR = SiS 
MADANRAO MUNDE काळा तवा rRNA MADAMA MUNDE 
(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
qo, निवडनस्ती (बंदरे-१). 


fe) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


